राज्य व विभाग स्तरावर समन्वय 
समिती गठित करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. बालगू-२०१८/प्र.क.१७/का ८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - २६ जून, २०१८. 


वाचा : १) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल जनहित याचिका क्र. १८२/२०१० प्रकरणी मा. 
उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेशा दि. ०७.०४.२०१७. 
२) महिला व बाळ विकास विभाग शासन निर्णय समक्रमांक दि. ७.२.२०१८ 
३) राज्य समन्वय समितीच्या दि. २८.३.२०१८ व दि. ३.४.२०१८ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 


प्रस्तावना:- 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल जनहित याचिका क्र. १८२/२०१० मा. उच्च न्यायालयाने 
दि. ०७/०४/२०१७ रोजीच्या अंतिम निर्देशास अनुसरून संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये बालगृहांच्या 
विशेषत: मतीमंद बालगृहांच्या तपासणीच्या अनुषंगाने राज्यसमन्वय समिती गठित व विभागीय समिती 
गठित करण्यात आल्या आहेत. सदर समिती सदस्यांची दि. २८.३.२०१८ व दि. ३०.४.२०१८ रोजी संदर्भ 
३ अन्वये बैठक पार पडली असून बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार विभागीय समितीमध्ये नवीन सदस्य समाविष्ट 
करणे तसेच राज्य समन्वय समिती व विभागीय समिती सदस्यांच्या प्रवास भत्ता देयकाच्या अनुषंगाने 
स्पष्टता करणेची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


१. शासन निर्णय दि. ७.२.२०१८ अन्वये गठित करण्यात आलेल्या विभागीय स्तरावरील समितीमध्ये 
राज्य समन्वय समितीने शिफारस केलेल्या खाळील सदस्य या शासन निर्णयान्वये समाविष्ट करण्यात 
येत आहेत:- 


अ | विभागाचे समितीतील सदस्य 
क्र | नाव 


7 पुणे विभाग | डा.शली जोसेफ, प्राध्यापक, यशवंतराव चव्हाण कोलेज ऑफ सोशल वर्क, 
जकातवाडी, सातारा. 


२ | नाशिक विभाग डॉ.संजय Pre, Civil Surgeon, Civil Hospital, धुळे 


डॉ. जालिदर अडसुले , प्राध्यापक, डॉ. आंबेडकर कोलेज ऑफ सोडल वर्क, ARTY 


गाव, धुळे. 
३ | औरंगाबाद । डॉ.राहूल हिरवाळे, प्राध्यापक, महात्मा जोतिबा फुले कोलेज ऑफ सोडल वर्क 
विभाग डॉ.राजकुमार म्हस्के, प्राध्यापक, जाळना कॉलेज ऑफ सोशल वर्क 


SIVA. XSI, Civil Surgeon, Civil Hospital, जालना. 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०१८/प्र.क.१७/का ८ 


४ | नागपूर विभाग| श्रीमती स्वाती धर्माधिकारी, Clinical Psychologist, तिरपुडे कालेज ऑफ सोडल वर्क, 
नागपूर, 


डा. जान मनचेरी, प्राध्यापक, मातृसेवा संघ, कालेज ऑफ सोशल वर्क,नागपूर. 


२. राज्यसमन्वयसमिती/ विभागीय समिती सदस्यांना वित्त विभाग शासन निर्णय दि. २४.५.२०१२ नुसार 
राज्य शासनामार्फत गठित करण्यात येणा-या असांविधिक राज्य/विभागीय समितीवर नियुक्‍त अशासकीय 
सदस्यांसाठी रू. २५०/- इतका प्रति बैठक भत्ता अनुज्ञेय राहील .तसेच शासन निर्णय दि. ३.३.२०१० , परि. 
१२ नुसार राज्य / विभाग स्तरावरील समिती यावर नियुक्‍त केलेल्या अशासकीय सदस्यांना रू. ८९००/- व 
त्याहून अधिक ग्रेड वेतन असणा-या शासकीय कर्मचा-यांच्या दराने प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 
मात्र त्यांना विमान प्रवास आणि रेल्वेच्या वातानुकुलित प्रथम वर्गाचा प्रवास अनुज्ञेय असणार नाही. दैनिक 
भत्त्याचे दर वित्त विभाग शासन निर्णय दि. २.५.२०१३ नुसार देय असतील. 
३. उक्त समिती सदस्यांना एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेच्या तरतूदीतून बैठक भकत्ता/प्रवास भत्ता/ 
दैनिक भत्ता देय करण्यात आला असून राज्य समन्वय समितीने त्यांचेपेकी एकाचे सदस्य-सचिव म्हणून 
नामनिर्देशन करून त्यांचेमार्फत राज्य व विभागीय सदस्यांच्या भत्त्यांबाबतची देयके आयुक्‍त,महिला व बाल 
विकास आयुक्‍तालय,पुणे यांचेकडे सादर करावीत. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
यांचेकडून महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी,पुणे यांच्या बँक खात्यामार्फत देयके अदा करणेबाबत 
नियमानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६२६१७४९४७१०३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Smita Dattatray Nivatkar 
G Of Maharashtra, 


Smita Dattatra y १ Med CAE cornet 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=3fa46cf1e9285 1 8ffc98619187a1 ef6de 


=O 


AJ 


AN 


०८ 


ल 


£58) 


&. 


SS 


Nate | ण 
(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
Wa - 
) मा.राज्यपाल, यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई . 
) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 
) मा.सभापती/उपसभापती विधानपरिषद ,महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 
५) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा /विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधीमंडळ. 
) मा.मंत्री (मव बा वि/ राज्यमंत्रीएम व बा वि),यांचे खाजगी सचिव ,मंत्राळय Aas . 
) मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 
) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
) अपर मुख्य सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 


vo 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०१८/प्र.क.१७/का ८ 


सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (व्यय),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

प्रधान सचिव (ले. व को.),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,म.रा. पुणे. 

महालेखापाल १, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 

महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 

सर्व उपसचिव ,सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास. नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 
उपायुक्त (बालविकास) महिला व बाल विकास आयुक्तालय, म.रा.पुणे. यांना सदर शासन निर्णय 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणणेच्या विनंतीसह 

वित्त विभाग (व्यय-६/अर्थसंकल्प-७/, नियोजन विभाग (का-१४७२) मंत्रालय, मुंबई -३२, 
कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 

निवड नस्ती का-८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


